स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव” साठीच्या एक 
छत्र योजनेंतर्गत विविध विभाग /कार्यालय 
यांना निधी वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्र. संकीर्ण ८२२३ /प्र.क्र. ४१३ (भाग १) / अ/सां.का.४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : २८ मार्च, २०२३ 


वाचा :- १) शासन पत्र पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग क्र. संकीर्ण- 
८२२२/ प्र.क्र. ४१३/ सां.का. ४, दिनांक १७ फेब्रुवारी,२०२३ 
२) शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग क्र. संकीर्ण- 
८२२३/ प्र.क्र. ४१३ (भाग-१/ सां.का. ४, दिनांक २७ मार्च, २०२३ 


प्रस्तावना :- 

“स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव” अंतर्गत स्थापन करण्यात आलेल्या कोअर समितीच्या दिनांक 
५ डिसेंबर, २०२२ रोजीच्या बैठकीच्या उपर्निदिष्ट क्र. १ येथील पत्रान्वये प्रसृत इतिवृत्तानुसार विविध 
विभाग / कार्यालय यांच्या उपक्रम / कार्यक्रमांसाठी उपर्निदिष्ट क्र. २ येथील शासन निर्णय अधिक्रमित 
करुन निधी उपलब्ध करुन देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

उपर्निदिष्ट क्र. १ येथील पत्रान्वये wad कोअर समितीच्या इतिवृत्तातील ज्या विभाग / 
कार्यालयाकडून त्यांच्या उपक्रम / कार्यक्रमाच्या प्रशासकीय मान्यता प्राप्त झाल्या आहेत त्या विभाग 
/ कार्यालयांस उपर्निदिष्ट क्र. २ येथील शासन निर्णय afta करुन “स्वातंत्र्याचा अमृत 
महोत्सव” साठीच्या एक छत्र योजनेंतर्गतच्या तरतूदीतून खालील तपशिलानुसार एकुण रुपये 
२४१,३८,६५,००० /- ( अक्षरी रुपये दोनशे एकेचाळीस कोटी अडतीस SRI पासष्ट हजार फक्‍त) 
इतका निधी संबंधित विभाग/कार्यालयांस वितरीत करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात 
येत आहे. 


१) सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या अधिपत्याखालील 
(अ) कोल्हापूर चित्रनगरी महामंडळ मर्यादित, कोल्हापूर यांच्या प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या 
कामांचा तपशील खालीलप्रमाणे :- 


अ.क्र. प्रशासकीय मान्यता देण्यात प्रशासकीय मान्यतेचा रक्‍कम 
आलेले काम तपशिल 
i कोल्हापूर चित्रनगरी येथील | शासन निर्णय, पर्यटन व रू.१,१०,००,०००/- 
परिसरामध्ये अस्तित्वातील | सांस्कृतिक कार्य विभाग क्र. 
इमारतीकरीता रेनवॉटर | संकीर्ण-२०२३/प्र.क्रर९(५)/ 
हारवेस्टिंग (पावसाच्या पाण्याचे | सां.का.१, दि.१५.०३.२०२३ 
साठवण) बांधकाम करणे 
२ कोल्हापूर चित्रनगरी येथील | शासन निर्णय, पर्यटन व रु. २,९४,००,०००/- 
परिसरातील अंतर्गत रस्ते व | सांस्कृतिक कार्य विभाग क्र. 
रस्त्यावरील पथदिवे बसविणे संकीर्ण-२०२३/प्र.क्रर९(४/ 
सां.का.१, दि.१५.०३.२०२३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण ८२२३ /प्र.क्र. ४१३ (भाग १ / अ/सां.का.४ 


चित्रगगरी येथे 
सर्व 
बंगल्याचे 


3 कोल्हापूर 
चित्रीकरणासाठी 
संसाधनासह एका 
बांधकाम करणे 


शासन निर्णय, पर्यटन व 


सांस्कृतिक कार्य विभाग क्र. 


संकीर्ण-२०२३/प्र.क्रर९(३)/ 
सां.का.१, दि.१५.०३.२०२३ 


रु. २,८५,००,०००/- 


8 कोल्हापूर चित्रनगरी येथील २० 
खोल्यांचे वसतीगृहाचे सर्व 
फर्निचरसह बांधकाम करणे 


शासन निर्णय, पर्यटन व 


सांस्कृतिक कार्य विभाग क्र. 


संकीर्ण-२०२३/प्र.क्रर९(२)/ 
सां.का.१, दि.१५.०३.२०२३ 


रू.७,९८,००,०००/- 


५  । कोल्हापूर चित्रनगरीमध्ये 
रेल्वेस्थानक (एका बाजूस शहरी व 
दुसऱ्या बाजूस ग्रामीण देखावा) 
स्थळे निर्माण करणे 


शासन निर्णय, पर्यटन व 


सांस्कृतिक कार्य विभाग क्र. 


संकीर्ण-२०२३/प्र.क्रर९(१)/ 
सां.का.१, दि.१५.०३.२०२३ 


रू.५,००,००,०००/- 


एकूण प्रशासकीय मान्यता रक्‍कम 


रू.१९,८७,००,०००/- 


करावयाची रक्‍कम 


कोअर समितीने मान्यता दिलेल्या रु. २० कोटीच्या मर्यादेत वितरीत 


रू.१९,८(७,००,०००/- 


(ब) महाराष्ट्र राज्य हिंदी, सिंधी, गुजराती साहित्य अकादमी यांच्या प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या 


कामांचा तपशील खालीलप्रमाणे :- 
अ.क्र. । प्रशासकीय मान्यता देण्य प्रशासकीय मान्यतेचा रक्‍कम 
आलेले काम तपशिल 
i महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य | शासन निर्णय, पर्यटन व रू.१,१०,००,०००/- 
अकादमीच्या कार्यक्रमांचे | सांस्कृतिक कार्य विभाग क्र. 
आयोजन. हिंसाअ ७०२३/प्र.क्र.१९१/ 


सां.का.४, दि.१०.०३.२०२३ 


२ महाराष्ट्र राज्य सिंधी साहित्य 
अकादमीच्या कार्यक्रमांचे 
आयोजन. 


शासन निर्णय, पर्यटन व 
सांस्कृतिक कार्य विभाग क्र. 
सिंसाअ ७२२३/प्र.क्र.१९३/ 
सां.का.४, दि.१०.०३.२०२३ 


रु. ३५,००,०००/- 


३ महाराष्ट्र राज्य गुजराती साहित्य 


शासन निर्णय, पर्यटन व 


रु. ६०,००,०००/- 


करावयाची रक्‍कम 


अकादमीच्या कार्यक्रमांचे | सांस्कृतिक कार्य विभाग क्र. 
आयोजन गुसाअ ७१२३/प्र.क्र.१९२/ 
सां.का.४, दि.१०.०३.२०२३ 
एकूण प्रशासकीय मान्यता रक्‍कम रू.२,०५,००,०००/- 
कोअर समितीने मान्यता दिलेल्या रु. ३ कोटीच्या मर्यादेत वितरीत रू.२,०५,००,०००/- 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण ८२२३ /प्र.क्र. ४१३ (भाग १ / अ/सां.का.४ 


(क) दादासाहेब फाळके चित्रनगरी, गोरेगांव, मुंबई येथील पायाभूत सुविधांसाठी दिलेल्या कामांचा 


तपशील खालीलप्रमाणे:- 
अ.क्र मान्यता देण्यात आलेले काम प्रशासकीय मान्यतेचा रक्‍कम 
तपशिल 
| चित्रनगरीतील कलागारे H.9 ते १६ | झासन निर्णय, पर्यटन व रू.३२,०३,००,०००/- 
यांची दुरुस्ती करणे सांस्कृतिक कार्य विभाग क्र. 
संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.२९(७)/ 
सां.का.१, दि.२०.०३.२०२३ 
२ चित्रनगरी हद्दीवरील अस्तित्वातील | झासन निर्णय, पर्यटन व रु. १७,०७,००,०००/- 
संरक्षक भिंतीची सुधारणा व नवीन | सांस्कृतिक कार्य विभाग क्र. 
भिंतीचे बांधकाम करणे संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.२९(७)/ 
सां.का.१, दि.२०.०३.२०२३ 
३ चित्रनगरीतील अंतर्गत रस्ते | शासन निर्णय, पर्यटन व रु. ३९,३३,००,०००/- 
विकसित करणे सांस्कृतिक कार्य विभाग क्र. 
संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.२९(७/ 
सां.का.१, दि.२०.०३.२०२३ 
४ चित्रनगरीतील लहान | झासन निर्णय, पर्यटन व रू.१०,००,००,०००/- 
चित्रिकरणाच्या स्थळांचे | सांस्कृतिक कार्य विभाग क्र. 
सुशोभीकरण करणे संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.२९(७/ 
सां.का.१, दि.२०.०३.२०२३ 
षु चित्रगरी परीसरात बाह्य | शासन निर्णय, पर्यटन व रू.३,५०,००,०००/- 


चित्रिकरणासाठी नवीन रेल्वे स्टेशन 
बनविणे व अस्तित्वातील पोलीस 
स्टेशनची दुरुस्ती करणे 


सांस्कृतिक कार्य विभाग क्र. 
संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.२९(७)/ 
सां.का.१, दि.२०.०३.२०२३ 


एकूण प्रशासकोय मान्यता रक्‍कम 


रू.१,०१,९३,००,०००/- 


कोअर समितीने मान्यता दिलेल्या रु. १०० कोटीच्या मर्यादेत वितरीत 
करावयाची रक्‍कम 


रू.१,००,००,००,०००/- 


(ड) दादासाहेब फाळके चित्रनगरी, गोरेगांव, मुंबई यांना राजभवन बंकर येथे थोर क्रांतीकारकांच्या 
जीवनावर थ्रीडी होलोग्राफिक (3D Holographic) चित्रपट निर्माण करण्याकरीताच्या खर्चाचा 


तपशील:- 
अ.क्र. मान्यता देण्यात आलेले काम प्रशासकीय मान्यतेचा रक्‍कम 
तपशिल 
i राजभवन बंकर येथे AR) शासन निर्णय, पर्यटन | W.4,00,00,000/- 
क्रांतीकारकांच्या जीवनावर थ्रीडी | सांस्कृतिक कार्य विभाग 


होलोग्राफिक (3D Holographic) 


क्र. संकीर्ण1-२०२२३/ 


चित्रपट निर्माण करणे प्र.क्र.५५/ सां.का.१, 
दि.२०.०३.२०२३ 
एकूण प्रशासकीय मान्यता रक्‍कम रू.५,००,००,०००/- 
कोअर समितीने मान्यता दिलेल्या रु. ५ कोटीच्या मर्यादेत वितरीत रू.५,००,००,०००/- 
करावयाची रक्‍कम 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण ८२२३ /प्र.क्र. ४१३ (भाग १ / अ/सां.का.४ 


इ) पु. ल. देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी, प्रभादेवी, मुंबई 


BH.) मान्यता देण्यात आलेले काम प्रशासकीय मान्यतेचा रक्‍कम 
तपशिल 
1 पु. ल. देशपांडे महाराष्ट्र कला | शासन निर्णय, पर्यटन व — | रू.७०,२८,६९,३८२/- 
अकादमी, प्रभादेवी, मुंबई व रविंद्र | सांस्कृतिक कार्य विभाग 
नाटय मंदिर, प्रभादेवी, मुंबई क्र. संकीर्ण- 
२०२३/प्र.क्र.०२/ 
सां.का.२, 
दि.२४.०३.२०२३ 
एकूण प्रशासकीय मान्यता रक्‍कम रू.७०,२८,६९,३८२/- 


कोअर समितीने मान्यता दिलेल्या रु. Go कोटीच्या मर्यादेत वितरीत 
करावयाची रक्‍कम 


रू.७७०,००,००,०००/- 


२) उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग यांच्या प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या कामांचा तपशील खालीलप्रमाणे:- 


विद्यापीठाचे बल्लारपूर, जि.चंद्रपूर 
येथील विसापूर येथे महर्षी कर्वे 


अ.क्र प्रशासकीय मान्यता देण्यात प्रशासकीय मान्यतेचा रक्‍कम 
आलेले काम तपशिल 
1 एस.एन.डी.टी. महिळा | शासन निर्णय, उच्च व तंत्र | रू.४१,३१,६५,०००/- 


शिक्षण विभाग क्र. बैठक- 
२०२२/प्र.क्र.१२३/विशि-२, 


महिळा सक्षमीकरण ज्ञान दि.१३.०३.२०२३ 
संकुलाच्या बांधकाम खर्चास 
मान्यता मिळणेबाबत 
एकूण प्रशासकीय मान्यता रक्‍कम रू.४१,३१,६५,०००/- 


कोअर समितीने मान्यता दिलेल्या रु. ५० कोटीच्या मर्यादेत वितरीत 
करावयाची रक्‍कम 


रू.४१,३१,६५,०००/- 


३) ग्राम विकास विभाग यांच्या प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या कामांचा तपशील खालीलप्रमाणे :- 


उपक्रमासाठी ध्वज पुरवठा 
करण्यास प्रशासकीय मान्यता 
देणेबाबत 


अ.क्र. | मान्यता देण्यात आलेले काम प्रशासकीय मान्यतेचा रक्‍कम 
तपशिल 
7 स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव | शासन निर्णय, ग्रामविकास | W.3,94,00,000/- 
अंतर्गत घरोघरी तिरंगा | व पंचायत राज विभाग क्र. 


झेडपीए-२०२२/प्र.क्र.८५/ 
पं.रा.१, दि.२१.०३.२०२३ 


एकूण प्रशासकीय मान्यता रक्‍कम 


रू.३,१५,००,०००/- 


कोअर समितीने मान्यता दिलेल्या रु. ३.१५ कोटीच्या मर्यादेत वितरीत 
करावयाची रक्‍कम 


रू.३,१५,००,०००/- 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण ८२२३ /प्र.क्र. ४१३ (भाग १ / अ/सां.का.४ 


०२. सदर खर्च लेखाशिर्ष मागणी क्र. झेडडी-२, मुख्य लेखाशिर्ष २२०५, कला व संस्कृती, (१०२) 
कला व संस्कृती, (१३) स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव, (१३) (०१) स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सवांतर्गत 
कार्यक्रम, (२२०५ ३७३३) - ५० इतर खर्च (कार्यक्रम) या लेखाशिर्षाखाळी सन २०२२-२३ या वर्षासाठी 
मंजूर असलेल्या आर्थिक तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 


०३. यासाठी संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय यांना निधी वितरणासाठी नियंत्रक 
अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. तसेच, त्यांना उपरोक्‍त तक्त्यातील संबंधीत विभागातील 
अधिकारी यांना नियंत्रण अधिकारी घोषित करण्याचे अधिकार प्रदान करण्यात येत आहे. संबंधीत 
नियंत्रण अधिकाऱ्यांनी प्राधिकृत केलेले अधिकारी यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित 
करण्यात येत आहे. 


०४. सदर प्रकरणी वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र. अर्थसं-२०२२/ प्र.क्र.४३/ अर्थ-३, दिनांक ४ 
एप्रिल, २०२२ मधील सर्व परिच्छेद व परिशिष्टातील अटींनुसार कार्यवाही करण्याची जबाबदारी 
संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई यांची तसेच सर्व संबंधितांची राहील. सदरचा शासन 
निर्णय नियोजन विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक ११५ (31/9883 दिनांक 90.03.2023 व वित्त 
विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ १४२/ व्यय १५ दिनांक २३.०३.२०२३ अन्वये दिलेल्या सहमतीने 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 

०५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात येत असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२३०३२८१६३९०९३९२३ असा आहे. हा 
areal डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित केलेला आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by VILAS RAMRAO THORAT 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=TOURISM AND 
CULTURAL AFFAIRS DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2 1d20348a52de 0cf 


b 


THORAT se 


0 


(विलास रा. थोरात) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


LAS RAMRAO THORAT 


१. मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई 

२. मा. मुख्यमंत्री तथा अध्यक्ष धोरण समिती यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

३. मा. उपमुख्यमंत्री तथा उपाध्यक्ष धोरण समिती यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

४. मा. मंत्री (सांस्कृतिक कार्य) तथा अध्यक्ष कोअर समिती यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

५. मा. मंत्री, सामाजिक न्याय, तथा सदस्य कोअर समिती यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

६. मा. मंत्री, कौडल्य विकास, तथा सदस्य कोअर समिती यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

७. मा. मंत्री, आरोग्य, तथा सदस्य कोअर समिती यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

८. मा. मंत्री, पर्यटन, तथा सदस्य कोअर समिती यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

९. मा. मंत्री, ग्रामविकास, तथा सदस्य कोअर समिती यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

१०. मा. मंत्री, महिला व बालविकास, तथा सदस्य कोअर समिती यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, 
मुंबई 

११. मा. मंत्री, क्रीडा, तथा सदस्य कोअर समिती यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

१२. मा. मंत्री, शाळेय शिक्षण, तथा सदस्य कोअर समिती यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

१३. मा. मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण, तथा सदस्य कोअर समिती यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, 
मुंबई 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण ८२२३ /प्र.क्र. ४१३ (भाग १ / अ/सां.का.४ 


१४. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 
१५. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१६. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१७. अपर मुख्य सचिव, ग्रामविकास व पंचायत राज विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१८. प्रधान सचिव, सांस्कृतिक कार्य, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१९. प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२०. उप सचिव (सां.का.१,२,४ व अर्थसंकल्प) यांचे स्वीय सहाय्यक, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य 
विभाग, मंत्रालय, 
२१. कुलगूरु, एस.एन.डी.टी. महिला विद्यापीठ, मुंबई 
२२. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळ, 
मर्या., गोरेगांव, मुंबई 
२३. व्यवस्थापकीय संचालक, कोल्हापूर चित्रनगरी महामंडळ, मर्या., कोल्हापूर 
२४. संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, जुने सचिवालय इमारत, मुंबई 
२५. प्रकल्प संचालक, पु. ल. देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी, प्रभादेवी, मुंबई 
२६. सहसंचालक, महाराष्ट्र राज्य हिंदी, सिंधी, गुजराती साहित्य अकादमी, मुंबई 
२७. कार्यासन अधिकारी (अर्थसंकल्प), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मुंबई 
२८.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 
२९. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 
३०. महाळेखापाल (लेखा परीक्षा) - १ महाराष्ट्र, मुंबई 
३१. महालेखापाल (लेखा परीक्षा) - २ महाराष्ट्र, नागपूर 
32. महालेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता) - १ महाराष्ट्र, मुंबई 
33. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)- २ महाराष्ट्र, नागपूर 
३४. निवड नस्ती, सां.का.४. 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


